वाचा :- 
(१) 


(२) 


नाशिक येथीळ आर्थिकदृष्टया दुर्बल 
घटकातील मुलींसाठीचे वस्तीगृह सारथी व 
महाज्योती या महामंडळामार्फत सुरु करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वसति ५३१७/प्र.क्र.९/मशि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०२२ 


शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२४९/१८/तांशि-४, 


दि. १३ जुले, २०१८. 


शासनपत्र उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. वसति ५३१७/प्र.क्र.९/मठरि-२, 
दि. २१ एप्रिल, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन क्रमांक-२ येथीळ झासनपत्रान्वये स्व. यशवंतराव चव्हाण जन्मडाताब्दी महोत्सव 


योजनेअंतर्गत नाशिक येथे बांधण्यात आलेल्या आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकातील मुलींसाठीच्या वस्तीगृहात 
सारथी व महाज्योती या महामंडळांच्या विद्यार्थीनींना प्रवेश देण्याबाबत मान्यता देण्यात आळेली आहे. 
त्यानुसार सदर वस्तीगृह या महामंडळामार्फत सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 


स्व.यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी महोत्सव योजनेअंतर्गत प्लॉट नं. २२, सर्व्हे नं. २४/१-ड/१-अ, 


कसबे नाशिक येथील यु.एल.सी. जमीनीवर आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकातील मुलींसाठीच्या वस्तीगृहासाठी 
बांधण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये सारथी व महाज्योती या महामंडळांमार्फत वस्तीगृह सुरु करण्यास खालील 
नियम, अटी व शार्तीच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


Ls 


सदर वस्तीगृहामध्ये सारथी व महाज्योती या महामंडळांनी त्यांच्या लक्षीत गटातील प्रत्येकी ७५ 
मुलींना प्रवेश द्यावा आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील yo 
मुलींना प्रवेश देण्यात यावा. 


. सारथी व महाज्योती या महामंडळांनी त्यांच्या लक्षीत गटातील मुलींसाठी उद्भवणारा खर्च करावा 


आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील ५० मुलींसाठीचा खर्च दोन्ही महामंडळांनी प्रत्येकी ५० टक्के 
या प्रमाणात विभागून करावा. त्यामुळे या महामंडळांनी शासनाला इमारतीचे भाडे अदा करण्याची 
आवश्यकता असणार नाही. 


. पाच वर्ष एवढया कालावधीसाठी सदर वस्तीगृह चालविण्यास मान्यता देण्यात यावी. यासाठी 


शासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी, नाशिक, संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आणि 
सारथी व महाज्योती यांच्यामध्ये कायदेशीर करारनामा करण्यात यावा. 


. सारथी व महाज्योती यांच्या नियमावलीनुसार सदर वस्तीगृह चालविण्यात यावे. वस्तीगृहाच्या 


दैनदिन कामकाजावर सारथी व महाज्योती या महामंडळाचे अंतरीम नियंत्रण असेळ आणि 
जिल्हाधिकारी, नाशिक व संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अंतिम नियंत्रण असेल. 


. सदर वस्तीगृहासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून कोणतीही आर्थिक तरतूद उपलब्ध करण्यात 


येणार नाही. वस्तीगृहासाठी आवश्‍यक कर्मचारी सारथी महामंडळाने उपलब्ध करावेत. तसेच 
वस्तीगृहाचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्चही सारथी महामंडळाने करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः Tafa ५३१७/प्र.क्र.९/मशि-२ 
६. पाच वर्ष एवढया कालावधीनंतर सदर व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात यावा. 


२. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. २४८७/का. १४२५ दि. २६.८.२०२२ 
अन्वये प्राप्त मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१८१७१२१२९६०८ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by PRATAP PANDURANG 


LUBAL 
Date: 2022.10.18 17:17:22 +05'30' 


(प्र. पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
७. अप्पर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव, (उ.व.तं.शि.विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रधान सचिव, (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
१०. प्रधान सचिव, (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) मंत्रालय, मुंबई, 
११. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक 
१२. जिल्हाधिकारी, नाशिक 
१३. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 

(सारथी), पुणे. 

१४. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१५. संचालक, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) नागपूर. 
१६. सह संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे 
१७. महालेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 
१८. महालेखापाल,(लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 
१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
२०. निवड नस्ती (मशि-२). 


Cc 
ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


